कौटुंबिक न्यायालय, पुणे यांच्या 


आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या १११७/प्र.क्र.२५३/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक:- ०५ ऑक्टोबर, २०१८. 


Gel: 9) प्रमुख न्यायाधीश,कौटुंबिक न्यायालय, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.- 
आस्था/४६१/२०१८, दि.११.७.२०१८ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.०७.०९.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

कौटुंबिक न्यायालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये सदर न्यायालयाच्या 
आस्थापनेवरील १८ अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याची शासनास विनंती केली आहे. संदर्भ क्र. २ 
येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार कौटुंबिक 


न्यायालय, पुणे येथील १८ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कौटुंबिक न्यायालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ठ अ प्रमाणे दर्शविलेल्या एकूण १८ 
अस्थायी पदांना दि.१ ऑक्टोबर, २०१८ ते दि.२८फ़ेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

2. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये- 
(०१)(०२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४ ०३४१, ०१-वेतन या लेखाशिर्षाखाळी" 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखाळील सन २०१८-२०१९या वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०७ सप्टेंबर, २०१८ द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११७/प्र.क्र.२५३/का- नऊ 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८१००८१५५९४२५३१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Amogh 


Shyamkant csvset 
Kaloti Henini aren 
(अ. ऱया.कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति, 
१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, पुणे, 
3) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/नागपूर, 
४) महालेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
) 
) 
) 


o~ 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

६) वित्त विभाग व्यय-५, 

७) विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 
८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या १११७/प्र.क्र.२५३/का- नऊ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक कौटुंन्या -१११७/प्र.क्र.२५३/का-नऊ 
दिनांक: ०५ ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे परिशिष्ट 'अ 


अस्थायी पदे : कौटुंबिक न्यायालय, पुणे (न्यायाधीश व त्यांचा सहाय्यभूत कर्मचारी वर्ग) 


पदसंख्या | पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व 
दिनांक 

१. न्यायाधिश | १ | 
rr मो 
ह.) क _.________ | 
कासा 
कजा 

eee 
शक 
न 


1111111011 
कनिष्ठ लिपिक एफसीपी १०९४/१०२/(७)नऊ, दि.१७.८.१९९६ आणि 
सीआरसी ४७८५/४५/(९)अकरा, दि.३.१.१९८९ 


| १ | एफसीपी १०९४/१०२/(७नऊ, दि.१७.८.१९९६ 


२ 


सीआरसी ४७९०/१०९७/(१६३)/९, दि.१५.१.१९९७ 


१५. 1 ae एफसीपी १०९४/१०२/(७नऊ, दि.१७.८.१९९६ 


एकूण पदे १८ (अठरा) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


